स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 
सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ४०% च्या 
मर्यादेत खर्च करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ:- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२० 
) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र. फुंफलळा-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-अ, दि. २९.६.२०२० 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र. फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-अे, दि. २९.७.२०२० 
) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेले 
जा.क्र. कृआ/फलो-२/भा.फुंडकर योजना/२०-२१/३२१/२०, दिनांक ५.१०.२०२० चे पत्र. 
५) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेले 
जा.क्र. कृुआ/फलो-२/भा.फुंडकर योजना/२०-२१/४५४/२०, दिनांक १४.१२.२०२० चे पत्र. 
६) सहसंचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेले 
जा.क्र. कृुआ/फलो-२/भा.फुंडकर योजना/२०-२१/१३/२१, दिनांक ६.१.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने कोवीड-१९ च्या संसर्गजन्य 
रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय 
उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग 
लागवड योजनेची सन २०२०-२१ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३३ 
टक्केच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
करण्यात आले होते. आता वित्त विभागाने स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची सन 
२०२०-२१ मध्ये अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या Yo टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने शासन पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी 
सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ४०% च्या मर्यादेत खर्च करण्यास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. १००००.०० लाख मंजूर 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ४०% च्या मर्यादेत म्हणजे रुपये ४०००.०० लाख एवढ्या रकक्‍्कमेस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये 
४०००.०० लाख निधीपैकी रु. २०००.०० लाख निधी यापूर्वी कृषि आयुक्‍त कार्यालयास वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-ओ 


करण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित रु. २०००.०० लाख निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर संवितरीत करण्यात यावा. 


(रु. लाखात) 

सन २०२०-२१ यापूर्वी दिलेली मंजूरी वाढीव मंजूरी एकूण 
प्रशासकीय मान्यता ३३००.०० (9०0.०० ४०००.०० 
वित्तीय मान्यता 2000,00 2000,00 ९०००,०० 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची 
टाकावा. 

मागणी क्र. - डी -०३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११९, बागायती व भाजीपाला पिके 

(09) फळे (३३), भाऊसाहेब फुंडकर लागवड योजना 

३३ - अर्थसहाय्य (2809 ALL) 


३. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत केलेल्या रक्कमेचे कोषगारातून आंहरण व वितरण 
करण्याकरिता सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयातील उर्वरित अटी कायम राहतील. त्यांचे पालन 
करावे. 

५. सदर योजनेंतर्गत निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व ail तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १४/२०२१/व्यय-१, 
दि. १५.०१.२०२१ अन्वये व नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३२३/१४३१, 
दि. ०८.०१.२०२१ अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०१२२१५२७०२२२०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ashok Maroti 
Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-ओ 


२) मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
मा. विरोधीपक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. विरोधीपक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-४०० ०३२. 


) 
) 
) 
) सर्व सन्मानीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


AN 


oc 


o~ 
ae 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

सचिव, (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१० आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

93) ud जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१४ सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


an 


S 


SS 


2) 


१५)महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
१६)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१७) संचालक लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
१८)सहसंचालळक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, पवा मजला, 
मुंबई -४०० O32. 
१९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२०)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
29) कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
) 
) 
) 


22) hal अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन क्र. १४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
२३) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२४) निवड नस्ती/९-अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


